अनूसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) 
अधिनियम २००६ व नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत 
सामुहिक वनहक्काची अंमलबजावणीसाठी १६ जिल्हयातील ९ जिल्हा 
व्यवस्थापक व ६१ तालुक्यांसाठी ५५ तालुका व्यवस्थापक तसेच 
आयुक्त, आदिवासी विकास,म.रा.नाशिक आणि अपर आयुक्त, 
आदिवासी विकास विभाग, नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर येथे 
प्रत्येकी १ या प्रमाणे SAT एकूण ६९ व्यवस्थापकांच्या पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र : वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-०८ एप्रिळ, २०१९ 


वाचा :- १. आदिवासी विकास fear ares निर्णय क्र.राज्यपा-२०१६/प्र.क्र.१६/का-१६, दि.३ मार्च,२०१६. 
२. आदिवासी विकास विभाग,झ्ासन निर्णय क्र.राज्यपा-२०१५/प्र.क्र.८६/का-१६, दि.३ मार्च,२०१६. 
३. आदिवासी विकास foarte निर्णय क्र.आविवि-२०१६/प्र.क्र.७१/का-८, दि.१० ऑक्टोबर,२०१६. 
४. आदिवासी विकास विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र.आविवि-२०१६/प्र.क्र.9१/का-८, दि.२१ डिसेंबर,२०१६. 
५. मा. राज्यपाल यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक : १8/3)8/6-१३०१६/(१०/(२०१६)२७॥॥७-७॥ meeting / 
Minutes /१७ Feb-2090/308, दि. १४ मार्च,२०१७ चे पत्र. 
. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.आविवि-२०१७/प्र.क्र.३४/का-८, दि.०८ जून, २०१७. 
. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.आविवि-२०१७/प्र.क्र.३४/का-८, दि.२७ ऑक्टोबर, २०१७. 
. आदिवासी विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वहका- २०१८/प्र.क्र.४३/का-१४, दि. ११ मे, २०१८ 
. आदिवासी विकास विभाग, शासन ज्ञापन क्र.पुनर्वि- २०१८/प्र.क्र.४५/कार्या-६, दि. ३१ मार्च, २०१८ 
१०. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र : वहका-२०१८/ प्र.क्र.ई६७/का.१४, दि. १३ जून, २०१८ 
११. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र : वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४, 
दि. १ नोव्हेंबर, २०१८ 


“० (२ Sm 


0 


प्रस्तावना: 


मा.राज्यपाल यांच्या कार्यालयात केंद्र शासनाच्या आदिवासी विकास मंत्रालयाने दिलेल्या सुचनेस 
अनुसरुन, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ३१.१.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी कक्षाची स्थापना 
करण्यात आली. सदर आदिवासी कक्षामार्फत करावयाची कार्यवाही तसेच या कक्षामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 
पथदर्शी प्रकल्पाबाबत मार्गदर्शक तत्वे आदिवासी विकास विभागाच्या दि.५.३.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आली असून मा. सचिव (आ.वि.) यांच्या अध्यक्षतेखाली पथदर्शी प्रकल्प मंजूरी व सनियंत्रण 
समिती गठीत केली आहे. सदर पथदर्शी प्रकल्प मंजूरी व सनियंत्रण समितीची ७ वी बैठक दि. १७ फेब्रुवारी, 
२०१७ रोजी आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी 
(वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम ood व सुधारित नियम २०१२ च्या अंतर्गत सामुहिक 
वनहक्काच्या अंमलबजावणीसाठी १६ जिल्हयातील ९ जिल्हा व्यवस्थापक व ६१ तालुक्यांसाठी ५५ तालुका 
व्यवस्थापक तसेच आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक आणि अपर आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास विभाग नाशिक,ठाणे अमरावती व नागपूर येथील प्रत्येकी १ व्यवस्थापक या प्रमाणे ५ असे एकूण ६९ 
व्यवस्थापकांच्या नेमणूकांना संदर्भ क्र. ७ अन्वये दि. १ जूले, २०१७ ते दि. ३१ मार्च, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४ 


मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी 
(वनहक्कांची मान्यता ) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ मधील तरतुदींची 
अंमलबजावणी करुन प्रलंबित वनहक्क दावे व अपीले यांचा कालबध्द पध्दतीने निपटारा होण्याच्या दृष्टीने 
संदर्भ क्र. ८ अन्वये विशेष "वनमित्र मोहिम" राबविण्यात येत आहे. सदर "वनमित्र मोहिम" अंतर्गत कालबध्द 
कार्यक्रम आखून पुढील कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. १० अन्वये उक्त एकूण ६९ व्यवस्थापकांच्या 
नेमणुकांना दि. १ एप्रिल, २०१८ ते दि. ३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तदनंतर 
संदर्भ क्र. ११ अन्वये दि. १ ऑक्टोबर, २०१८ ते दि. ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

आता, संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ३ मार्च, २०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेली कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्‍त सामुहिक वनहक्क दावे दाखल करणे, प्रलंबित सामुहिक वनहक्क दाव्यांचा 
निपटारा करणे, सामुहिक वनहक्क मिळालेल्या गावांचा सामुहिक व्यवस्थापन विकास आराखडे तयार 
करण्याची प्रक्रिया करणे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 
जिल्हयांतील अमान्य दाव्यांचे पुनर्विलोकन करणे, ऑनलाईन पोर्टलवर सामुहिक व वैयक्तिक दाव्यांची 
डेटा एन्ट्री करणे, मंजूर वनपट्ठेधारकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देणेबाबतचे कामकाज 
हाताळणे, आदिवासी विकास विभागाच्या कायापालट व कौशल्य विकास अंतर्गत विविध योजना राबविणे 
या कामांसाठी राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील एकुण ६९ जिल्हा व्यवस्थापक, तालुका व्यवस्थापक व 
आयुक्‍त तसेच अपर आयुक्‍त स्तरावरील व्यवस्थापक यांच्या सेवेची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे सदर ६९ 
व्यवस्थापकांच्या नेमणुकांना दि. ०१ एप्रिल, २०१९ ते दि. ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

पथदर्शी प्रकल्प मंजूरी व सनियंत्रण समितीच्या दि. १७ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी पार पडलेल्या ७ व्या 
बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे १६ जिल्हयातील ९ जिल्हा व्यवस्थापक व ६१ तालुक्यांसाठी ५५ तालुका 
व्यवस्थापक तसेच आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक आणि अपर आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास विभाग नाशिक,ठाणे अमरावती व नागपूर येथील प्रत्येकी १ व्यवस्थापक या प्रमाणे ५ असे एकूण ६९ 
व्यवस्थापकांच्या नेमणुकांची मुदतवाढ दिनांक ३१ मार्च, २०१९ अखेर संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे प्रस्तावनेत 
नमूद केलेल्या प्रयोजनासाठी सदर व्यवस्थापकांच्या नेमणुकांना दि. ०१ एप्रिल, २०१९ ते दि. ३० सप्टेंबर, 
२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तुत योजनेचे स्वरुप, भरती, निवडपध्दती इ. बाबतची कार्यपध्दती तसेच अटी व शार्ती संदर्भ क्र. २ 
अन्वये विहीत केल्यानुसार जशाच्या तशा लागू राहतील. याशिवाय उक्त संदर्भ क्र. २ अन्वये विहीत केलेली 
व्यवस्थापक यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांव्यतिरक्‍त सामुहिक वनहक्क मिळालेल्या गावांचा सामुहिक 
व्यवस्थापन विकास आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया राबविण्यास मदत करणे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने अमान्य केलेले 
दावे / अपिले यांचे पुनर्विलोकन करणे, ऑनलाईन पोर्टलवर सामुहिक व वैयक्तिक दाव्यांची डेटा एन्ट्री 
करणे, मंजूर वनपट्टेधारकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देणेबाबतचे कामकाज हाताळणे, 
आदिवासी विकास विभागाच्या कायापालट व कौशल्य विकास अंतर्गत विविध योजना राबविणे याप्रमाणे 
कामकाज करणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४ 


३. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम 
२००८ व सुधारित नियम २०१२ च्या अंतर्गत सामुहिक वनहक्काच्या अंमलबजावणीसाठी १६ जिल्हयातील ९ 
जिल्हा व्यवस्थापक व ६१ तालुक्यांसाठी ५५ तालुका व्यवस्थापक तसेच आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
महाराष्ट्र राज्य, नाशिक आणि अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग नाशिक,ठाणे अमरावती व नागपूर 
येथील प्रत्येकी १ व्यवस्थापक या प्रमाणे ५ असे एकूण ६९ व्यवस्थापकांच्या नेमणुकीसाठी दि. ०१ एप्रिल, 
२०१९ ते दि. ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत होणारा खर्च " मागणी क्र.टि-५-२२२५ अनुसूचित जाती ,जमाती 
व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण पंचावार्षिक योजनेंतर्गत योजना, ०२ अनुसूचित जमातीचे 
कल्याण-७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत योजना-राज्य योजना 
अंतर्गत योजना (०१) (५३) आदिवासी कक्षामार्फत राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पथदर्शी क्षेत्रामध्ये 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी मागणी क्र.टी-५ (२२२५-डी-३६९) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
लेखाशिर्षातंर्गत आयुक्‍त, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या 
निधीतून भागविण्यात यावा. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०४०८१६५२४६३१२४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. लगा 
GAJANAN RAMDAS seems माना 


street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=dee8a1 96fb0bb879933a88f87075cc443d363994 
D E S H M U K H 879d49e0c1ba541465369700, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, cn=GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 

Date: 2019.04.09 15:49:50 +05'30' 


(गजानन रा.देशामुख) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३५. 

२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

३. महालेखापाल लेखापरिक्षा (लेखा व अुनज्ञेयता) ,महाराष्ट्र-१ मुंबई . 

४. महालेखापाल लेखापरिक्षा (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग,(वने) मंत्रालय,मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

८. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

९. आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक. 

१०. जिल्हाधिकारी, नंदुरबार,धुळे,जळगांव,अहमदनगर,पुणे,अमरावती,नांदेड,गोंदिया, 

११. नागपूर, पालघर, नाशिक,यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे, USAR, रायगड, नाशिक,नंदुरबार, धुळे, जळगांव, अहमदनगर, 
पुणे,अमरावती, नांदेड, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१३. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर. 

१४. तहसिलदार, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, 
अमरावती, नांदेड, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१५. सहाय्यक आयुक्‍त (लेखा), आदिवासी विकास विभाग, नाशिक,ठाणे,अमरावती, नागपूर. 

१६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४ 


१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक,नंदुरबार, धुळे, जळगांव, अहमदनगर, 
पुणे,अमरावती, नांदेड, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१८.सर्व उप सचिव/अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. अवर सचिव (का-६) कक्ष अधिकारी (का.८), आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती (कार्यासन-१४). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


